सन 2023-28 करीता सहकारी साखर 
कारखान्यांना कर्जे या योजनेतर्गत श्री. सिध्देश्वर 
सहकारी साखर कारखाना लि., कुमठे, पो. 
टिकेकरवाडी ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर 
या कारखान्यास ऊस खरेदी कराचे बिनव्याजी 
कर्जात रूपांतर करण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ससाका-२०१८/प्र.क्र.०८/३-स 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ फेब्रुवारी, २०२४. 
संदर्भ:-१.सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शा. नि. क्र. ससाका-२०१८/प्र.क्र.०८/३-स, 

दि.०४.०१.२०२४. 

२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि. ३१.०१.२०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


श्री सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. कुमठे जि. सोलापूर या कारखान्याची सन २००९-१० 
ची ऊस खरेदी कराची उर्वरीत रू.१,१५,७२,७३४/- (रुपये एक कोटी पंधरा लक्ष बाहत्तर हजार Waal 
चौतीस फक्त) इतकी रक्‍कम बिनव्याजी कर्जात रुपांतर करण्यास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली असून, संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ व ६ मध्ये काही दुरुस्ती आवश्‍यक असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार 
दि. ०४.०१.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात येत असून, सदर शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्र. २व ६ ऐवजी परिच्छेद क्र. २ व ६ पुढीलप्रमाणे वाचावे. 


परिच्छेद क्र. २:- 

श्री. सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., कुमठे, पो. टिकेकरवाडी, ता. दक्षिण सोलापूर, 
जि.सोलापूर या कारखान्यांना मंजूर करावयाचा निधी, आर्थिक वर्ष इत्यादीबाबतची माहिती ऊस खरेदी 
कराच्या रकमेचा तपशील खालील प्रमाणे आहे:- 


सन ऊस खरेदी कराचे | शासन निर्णय दि. | या शासन निर्णयान्वये 
बिनव्याजी कर्जात | १३.११.२०१८ व दि. | करण्यात येणाऱ्या 
रूपांतरण होण्यास पात्र | 30.04.2023 अन्वये ऊस | ऊस खरेदी कराचे 
रक्‍कम खरेदी कराचे बिनव्याजी | बिनव्याजी कर्जात 
कर्जात रूपांतर रूपांतर 
श्री. सिध्देश्वर | २००५-०६ रु.१,४३,०९, २७९ रु.१,४३,०९,२७९ 
सहकारी साखर | २००६-०७ | करमाफी करमाफी 
कारखाना कुमठे | २००७-०८ रु.१,२१,७१,८४१ रु.१,२१,७१,८४९ 
साखर लि., | २००८-०९ | रु.१,३०,८१,८९७ रु.१,३०,८१,८९७ 
टिकेकरवाडी, दक्षिण | २००९-१० रु.३,२६,५९, ६७० रु.१,६१,१९,१२८ रु.१,१५,७२,७३४ 
सोलापूर,जि. 
सोलापूर रु.४९,६७,८०० 
(झा. नि. दि. ३०.०५.२०२३) 
एकूण रु.७,२२,२२,६८७ रु.६,०६,४९,९५३ रु.१,१५,७२,७३४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.०८/३-स 


परिच्छेद क्र. ६:- 


2. 


या योजनेअंतर्गत ज्या वर्षाच्या ऊस खरेदी करासाठी हे बिनव्याजी कर्ज मंजूर करण्यात 
आलेले आहे, त्या वर्षाच्या कर्जाची वसुली त्या वर्षापासूनच्या सहाव्या वर्षात ते कर्ज वसूलीस पात्र 
झालेले आहे असे समजून त्या कर्जाची वसूली पाच समान वार्षिक हप्त्यात करावयाची आहे. 
त्यानुसार या सहकारी साखर कारखान्याच्या बाबतीत कर्जाचे हप्ते GSA पात्र झालेले आहेत, 
तथापि, साखर आयुक्त यांनी नमूद केल्यानुसार यापूर्वीचे बिनव्याजी कर्जात रूपांतर झालेली रक्‍कम 
रू.६,०६,४९,९५३/- ची परतफेड होण्यास पुरेशी मुदत कारखान्यास मिळालेली नाही. तसेच, सन 
२००९-१० चा ऊस खरेदी कर रक्कम रु. १,१५,७२,७३४ (रुपये एक कोटी पंधरा लक्ष बाहत्तर हजार 
सातठोी चौतीस Had) एवढया कराचे बिनव्याजी कर्जात रूपांतर होणे अद्याप बाकी आहे. यास्तव 
मंजूर रू.१,१५,७२,७३४/- (रुपये एक कोटी पंधरा लक्ष बाहत्तर हजार सातशे चौतीस फक्त) ऊस 
खरेदी कराची रक्‍कम ही सन २०२३-२४ ची असल्यामुळे सदर कर्जाची मुदत सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षापर्यंत आहे. त्यामुळे कारखान्याने यापूर्वीची रक्‍कम व या झासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात आलेली रक्‍कम अशी एकूण रु.७,२२,२२,६८७/-सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातच भरणा 
करावी, सदर रक्‍कम साखर आयुक्तांनी तात्काळ वसूल करून शासनास भरणा करावी. वरील 
कर्जाची वसूली पुढील जमा लेखाशिर्ष "६४२५- सहकारासाठी कर्ज,१०८- इतर सहकारी संस्थांना 
कर्ज (००) (०६) सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जे ((४२५५१९१) खाली जमा करावी. यासाठी 
शासन निर्णय, कृषि व सहकार विभाग क्र. सीएसके- १०७६/६९७४२/१३ सी, दिनांक ०७ एप्रिल, 
१९९७ अन्वये ठरविण्यात आलेल्या पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०५१५३६२२०२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANKUSH PANDURANG 
SHINGADE 


(अंकुश पां. शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल -१, महाराष्ट्र, मुंबई/ महालेखापाल २, नागपूर. 

. विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई 

. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. अप्पर विक्रीकर आयुक्त, पुणे. 

६. अवर सचिव (१७स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे. 

८. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सोलापूर. 

१०. सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त, सोलापूर. 

११. वित्त विभाग (कराधान-३/व्यय-२) 

१२. कार्यकारी संचालक,श्री. सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि.कुमठे,पो. टिकेकरवाडी, 
ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर 

१३. निवडनस्ती ३ स. 


Cc AW A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


